प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत 
प्रशासकीय खर्चासाठी रु. ५०,००,०००/- 
इतकी रक्कम वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२१/प्र.क्र.१४०/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ६ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा - 

१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र.४०/११- अ, दि.२९.०६.२०२० व 
दि.१७.०७.२०२०. 

२. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३,दि.१४.१०.२०२१ 

३. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२१/प्र.क्र.१४०/११-अे, 
दि.२९.०९.२०२१ 

४. आयुक्त (कृषि) यांचे पत्र क्र. सां.८ /वि.ह.अनु. / ३४५१९/२०२१, दि.१८.१०.२०२१. 

प्रस्तावना :- 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२० व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून तीन वर्षाकरीता 
दि.२९.०६.२०२० व दि. १७.०७.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को 
टोकिओ TAS SAR कं. लि., रिलायंन्स जनरल SARA क॑. लि., भारती sR जनरल 
इंन्शुरन्स क॑. लि., बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी लि. व एचडीएफसी Sl इंन्शुरन्स क॑.लि या ६ 
विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम २०२१ करिता विमा कंपन्यांचा 
एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिऱ्याच्या रक्कमेपोटी 
रु.९७३,१६,४७,७५८/- इतकी रक्कम संदर्भ क्र. (३) अन्वये वितरीत करण्यात आली आहे. केंद्र 


शासनाचे मार्गदर्शक सूचनेतील मुद्दा क्र. Ie. Budget for Administrative Expenses मधील मुद्दा क्र. 
१४.१ या तरतूदीनुसार योजनेंतर्गत प्रशासकीय व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी एकुण मंजुर निधीपैकी ३ 
टक्के निधी अनुज्ञेय आहे. यानुषंगाने कृषि आयुक्‍त कार्यालयाने संदर्भ क्र. (४) च्या पत्रान्वये केलेल्या 
विनंतीस अनुसरून प्रशासकीय खर्चाकरिता रु. ५०,००,०००/- इतकी रक्‍कम वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत प्रशासकीय व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी कृषि 
आयुक्तालयाने Host मागणी आणि केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १४.१ 
या बाबीचा विचार करता, योजनेंतर्गत प्रशासकीय व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी रु. ५०,००,०००/- 
इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


area निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२१/प्र.क्र.१४०/११ अ, 


२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ करिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 

मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 

राज्य हिस्सा (२४०१ A ६६४) योजनेतर 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या 
मार्गदर्शक सूचनां व शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयानुसारच खर्च करण्याची 
जबाबदारी आयुक्त (कृषि) यांची राहील. 
४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
५. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौप. संदर्भ क्र.३१७/२०२१/व्यय-१, दि.२९.१०.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२०६१७४०१८७७०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
Date: 2021.12.06 17:42:47 +05'30' 


(सरिता बांदेकर - देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - 32 
२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
३. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
८. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१०.महाळेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११.वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
१२.उप सचिव (११-ओ /2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१३.कक्ष अधिकारी (२- 3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१४.निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


